अनुसूचित जाती व नवबौध्द नवउद्योजकांना 
अर्थसहाय्य (स्टॅंड अप इंडिया योजना) 
(२२२५एफ३१६) या योजनेकरिता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ : - 
१ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.०४.०४.२०२२ 
2) अजाक कार्यासनाची नस्ती क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१२/अजाक 


प्रस्तावना - 

वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
नवउद्योजकांना अर्थसहाय्य (स्टॅंड अप इंडिया योजना) योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष २२२५एफ३१६, ३३- 
अर्थसहाय्य या उदिष्टामध्ये प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द नवउद्योजकांना 
अर्थसहाय्य (स्टॅंड अप इंडिया योजना) या योजनेकरिता लेखाशिर्ष २२२५एफ३१६, ३३-अर्थसहाय्य या 
उद्दिष्टामध्ये रु.१७,६८,४७,३७७/- इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशेष 
घटक योजना (०६) CES अप इंडिया, (०६) (०१) अनुसूचित जाती व नवबौध्द नवउद्योजकांना अर्थसहाय्य देणे 
(अ.जा.घ.का,) (कार्यक्रम) (२२२५ एफ३१६), ३३-अर्थसहाय्य या लेखशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ मधील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त 
निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचा परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११३२१०००१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT a 
PUNDLIK WAGH : a 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
सचिव (सा.न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - १/ 2, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qo, सहसचिव / उपसचिव (अजाक), सा.न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई 
११. संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
१२. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७) मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अजाक), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, सा.न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


